महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी,मर्यादित 
मार्फत मालिका क्रमांक IV द्वारे, उभारलेल्या 
कर्जरोख्यांवरील प्रथम सहामाही शासन हमी 
शुल्क पुस्तकी समायोजनाने शासनास अदा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.११/का.१४३३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३ जुले, २०२० 


संदर्भ :- १. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०१९/प्र.क्र.११/का.१४३३, 
दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०१९ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. शाहमी-१६१८/प्र.क्र.४२/त्र्ण व हमी, 
दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ 
३. वित्त विभाग, शासन पत्र क्र. शाहमी १६१६/प्र.क्र.२२/त्र्ण व हमी 
संनियंत्रण कक्ष, दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२० 


शुद्धीपत्रक 


उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भाधीन क्र.१, नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- 


२०१९/प्र.क्र.११/का.१४३३, दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०१९ च्या परिच्छेद क्र. 3 येथील शेवटच्या 
ओळीत नमूद 


"तसेच वरील रक्‍कम पुस्तकी समायोजनाने SERN “००७५-संकीर्ण सर्वसाधारण 


सेवा,१०८-हमी फी (००७५००५८)” खाली जमा करण्यात यावी.” याऐवजी 


"तसेच वरील रक्‍कम पुस्तकी समायोजनाने लेखाशीर्ष ८२३५-सर्वसाधारण व इतर 


राखीव निधी ११७-हमी विमोचन निधी (८२३५५०४५०१) खाली जमा करण्यात यावी", असे 
वाचावे. 


२. वित्त विभागाच्या पत्र क्र. शाहमी १६१६/प्र.क्र.२२/क्र्ण व हमी संनियंत्रण कक्ष, दिनांक २४ 
फेब्रुवारी, २०२० अन्वये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे हे शासन शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.११/का.१४३३ 


3. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हे शासन 


शुद्धीपत्रक उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००७०३१५४६५४०९१६ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by VIDYA RAMAPPA 
HAMPAYYA 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, VIDYA 1000011 


7eae1089289d9878b7cb3441 8f11156 


R A M A ) ) A 6e3223ba1, postalCode=400032, 


str 
seri 


eet=MANTRALAYA,MUMBAI, 
jalNumber=a94ef1b631f4673b829a 


c9adbeb5b0ddabd086a7544e3fdf47c 
H A M Pp AYYA d7a01 1ff7ea40, ou=PLANNING DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 
Date: 2020.07.03 16:16:31 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
उप सचिव, नियोजन विभाग 


प्रत - 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
3) मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 


8) मा. मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६) मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७) मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 


८) सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 

९) अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०) प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) उप सचिव (जसंनि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/ नागपूर 
१३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
) 
) 
) 


१४) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६) व्यवस्थापकीय संचालक मे. सिकॉम लि. सॉलिटेअर कार्पोरेट पार्क, बिल्डींग-४, 
अंधेरी-घाटकोपर लिक रोड, चकाला, अंधेरी( पूर्व, मुंबई ४०००९३ 

१७) प्रबंधक, महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी लिमिटेड,द्वारा मे.सिकॉम लि. 
सॉलिटेअर कार्पोरेट पार्क, बिल्डींग- ४, अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड, 
चकाला, अंधेरी ( पूर्व, मुंबई ४०००९३ 

१८) श्रीमती प्र. सं. महाले, उप सचिव (रोख शाखा) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९) श्रीमती प्रज्ञा परब, कक्ष अधिकारी, (रोख शाखा) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५प्रती) 

२० कक्ष अधिकारी, का-१४२४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) 

) 


29) वित्त विभाग, व्यय-८/ अर्थसंकल्प-१६/ अर्थबळ/ अर्थोपाय/त्रव्ण व हमी. 
२२) निवड नस्ती, का-१४३३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


